नळ वर्ष तिसरे , अंक ११२ 


“» जजमान संपादक 
सचिन काकडे (मुंबई) 


"* संपादक मंडळ 
सोनाळी घाटपांडे (पुणे) 
स्वप्ना कोल्हे (नाशिक) 

शशिकांत रणवरे (ठाणे) 
भारती सरमळकर (मुंबई) 


सारंग भणगे (पुणे) 


“% मांडणी व संजावट 
सचिन काकडे 
“« (-2१७८ &८८०८ 9२०८४/0 ). र्ड 


» संपर्क 


॥ 


सावित्य प्रति 8-4 मुखपृष्ठ 


>” 

ल. 
---अ्डी नदर अमृता ठगे (अंबरनाथ) _ 
ठाणे - 8०60 ” ही 8 | 


कभ | 
च्छ 
व 


क्क ( 


(09६८-२० 
७८२ क | 


अंक विनामुल्य मिळवण्यासाठी तसेच सुचना, अभिप्राय व 


ध्र्टर "*॥- क्री 


बही... पो कक 4 
>, "आ... नळ 


(हक्क आणि अधिकार) 


च्या स्वाधीन. यातील कोणत्याही कवितेचे पनर्मद्रण किंवा प्रकाशन प्ररळ्र& 
ग्रा त्या कवीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे / 


२७ संपादकीय 


_ “सावल्यांच्या पावळंशी वेडया स्मृतींचा येरझारा 
_ याचवाटेजन्म गेला, त्याचाच आहे शोध सारा..” 
-____. वारा सुचवतो मनाला सैरभैर संध्याकाळ.. मग 
आभाळाच्या कागदावर पाखरंची चार अक्षरं तोच लिहुन देतो.. 


कि. 2. : 2. 
पंखाचे अर्थ.. कोरा रंग एका भगव्या क्षणाळा बदळतात....नंतरचं. 


क्षरच काहीसं पुसट होणं...दिसेनासं होणं... त्याचवेळी एकाच ( 


कुणी देत जाणं..अगदी सगळं ठरल्यागत, 


उगाच वाटतं... जणु पाण्याची हाक असावी.. * 


त्या आतुरल्या ओळाव्यांचा सावळा किरणओघळ प 


आत्माच त्या हाकेला साद देण्यासाठी दिशांना पं 
पावळाखाली स्मरणांच्या खुणा सहज लिहिण्यासारख्य 


_ होतात..... अशीच संध्याकाळ मन घेउन शोधत असावं स्मरणाच्य 

| भ बाळ... . भ्र ति 

_ प्रदेशावील ज्ञात-अज्ञात हाकाच्या दिशा सावल्यांसोबत..... कधी त्याच्ट 
मागे...तर कधी त्यांच्याही पुढे र. 


नेटाक्षरीची ही "सावल्यांची पावळे”....त्यांच्या खणा.... 
7//08/न्चा/ /€” 


आठवांना अर्पण.... | 
ल्न 
ह: ही 


223“ 1६६&: 


- सचिन काकडे (मुंबई) 


८ उपकार भारी 


घया सावळी खाळी 
ळागं उन्हाची झळाळी 
तरी व्ह्ट माझे बंद 


तुझे क -- भारी..॥ 
>” 
नक 


जीव कसनुसा होत 
ओझं मनात जपळुळड्टरॉ.-: 2882 -" 
तुझ्या आसवाची धार 


सा. पाझ्या ओंजळीत आळी 
॥ संगीत टर 
"१ सं 


-. तुझं नादावळं गीत 
त्याच्या आखरिची ओळ 
माझ्या व्हटावर आळी 


तुझ्या सावळी खाळी 
ळागं उन्हाची झळाळी..॥ 


ब च्खेळाई. 5 21८ 


सावल्या 


थकतात पाय जेंव्हा आधार सावल्यांचे 


कळतात का कुणाला? व्यवहार सावन्याचे 


गर्दीत हाळ होती ळाचार सावल्यांचे 
तुडवून ळोक जाती उपकार सावल्यांचे 


फुकटात भेटळेळे शेजार सावल्यांचे 
भरवू नका उद्याळा बाजार सावल्यांचे 


२७ खेळाडू 


ढ0 


बाहुल्या 


. तुझेच पडदे,मंच तुझा अन तुझ्याच सावल्या होत्या 
_ कळ सुत्रीच्या ताळी नाचत तुझ्याच बाहुल्या होत्या 


_ तुझा सूर्य अन तुझा चांदवा, तुझाच अंधार ही होता 


_ तुझ्या प्रकाशा मध्ये सावल्या ,तुझ्या उजळल्या होत्या 
ऱ् 


र 


ती, तूच सजवळे , तुच नटवळे होते 
मिकां तुझ्याचसाठी, तूच वठवल्या होत्या 
च ७. 


२ 
तूच मौन अन तुझेच शब्द, पडदा तूच उचळला होता 
_ तुझ्या पदार्पणाळा टाळ्या , तुझ्याच पडल्या होत्या 


तुझेच येणे तुझे पहाणे , तुझेच जिकणे होते 


क 


. कित्येक चाली तुझ्या मनाच्या , कितीदा फसल्या होत्या ज्र 


तूच मोडला तूच मोडला , पुन्हा थाटळा होता २” 

अविरत चाळे खेळ तुझा ,पण बाहुल्या बदळल्या होत्या 
कळ सुत्रीच्या ताळी नाचत तुझ्याच बाहुल्या होत्या 

| 


> अभिषेक मु.प्रभुदेसाई - इचलकरंजी &ळ र््ल्ट 9” 


न 

र क“ ” ह “ळर 

टर ब्र “क. र्क “> 
_124/,/*- 


4, 


ह... के 
(क 
' ्न्श 


सावल्या 


गाळ रूळत्या बटा घेउन 
तु घाईत धुतल्या पायांनी यायचीस 
" चळ,काळच्या डावापासुन पुढे..." 


मग चिप्पी चिप्पी खेळताना.. 
गरम फरशीवर तिचा पाउळशिक्का 
उमटायचा 
विझायचा...उमटायचा 
विझायचा..2-1-2-1 


वाफ विझती'पावळे, 
ळंगडी-चौकोन घरं मोडायची तरी 


माझं लक्ष विझत्या शिक्क्यावर.... र, 


ती म्हणायची ," बावळटचेसःीपांचव्या घयळा पाय बदळळानारे 
मी..." 
"चुका करताना पुरावे मागे ठेवतेस” म्हणायचा मी 


व. नाही ते आहे..." म्हणत पाय थयांथया आपटत , 
तु पैंजणातुंन ओल्या चांदण्या शिंपायची.... 
ओल्या चांदण्या......! क क 
_ > 
नि एवढ्यासाठी नाही झोपत मी रात्री आताशा... 


गुझ्या पर या सावल्या दिसतात ...सावल्या..! । 
आभाळ शिंपळलेल्या चादण्यंमध्ये... | 


"्ट 
<< 


प्राजक्त देशमुख - नाशिक 


तळ्यात का मळ्यात 
| ऊन का सावळी 

| खेळ खेळण्यात दंग 
चिखळात रुतळा पाय 
ऊन्हात हरवळी सावळी 


> शोथ शोध शोथळी 
० गग ध शोध 


सापडळी लहान बाहुळीची 


क 
क्क 


रे 


क 
आ 
क्ीऔ आ. 


२ > 
पायाळाचिखळ 
कपड्याळा चिखळ 
आजु बाजु रपरप 
चिखळ चिखळात 
कोणी येईना सावळीळा 


। कोणी सोडवी ना बाहुळीळा 


र्क रजनी अरणकल्ले -पुणे 


>. न 

शु क द. क: 
रडरड रडली *“ क. 
विहिरित जाऊन पडळी हड ...“* | 
चिखळ सारा गेळा सरून | 
बाहुळी विहिरित निपचित पडुन 


॥ 


तुझी सावळी टाळते मीच आता 


शहाण्यापरी वागते मीच आता.... 


तुझी सावळी टाळते मीच आता 


टिपुर चंदणे हे तुझ्या आठवांचे... 


उण जाळते, वाळते मीच आता 


पुन्हा स्वप्न अर्ध्यावरी मोडण्याच्या.. 


भयाने सख्या जागते मीच आता 
ढं 


>*_ पहाटे उशीळा भिजवतात अश्रू. 
टु अ 


तया माळुनी, गाळते मीच आता 


उन्हे उंब-याशी किती शोध घेती... 
_ तुझे गाव त्या दावते मीच आता 
| 
«4 । 


नी 


झळा सोसवेनात या वेदनेच्या..... 


निखा-यांवरी चाळते मीच आता | 


१ 


जिवापाड आईस संभाळताना... 


तिची 'माय' ही लागते मीच आता 


__)_ ऐ७> सुप्रिया जाधव -पुणे. 


सावल्याच्या पाऊळखुणा.. 


तुझ्या आधी अन तुझ्या नंतर 

सावल्याच फक्त अन हे अंतर 

__ काळोखाचा ळळा ळागळा.. 

| __ जपता आठवं अशी निरंतर 

. आठवांच्या मातीमधळी वाट एकळी कधीच नव्हती 

:_ जपता जपता निखळणारी माळ गुंफळी कधीच नव्हती 
धागा निसटळा नकळत तेव्हा. आता कसळे जपतो जर 
भ्र>-- अ 

झया आधी अन तुझ्या नंतर 

गव च फक्त अन हे अंतर 


। तुझ्यासवे होषेतणसडा | 1. त. द 
__ पूनवेनही भरला चुडा धट 
___ चांदवाही चमकेभाळी 
॥। “ 
_ सूर्व्याळाही तेज झळाळी 
__ तुझ्याविना धगधगतं नभ ९ > च क्य 
तुझ्याविना कसळं जग? डोळे झगडतात आसवाशी 
। क << आसवंही पापण्यंशी 
| तिरप्या उन्हात वाढत्या सावल्या > 
भरल्या डोळ्यात वाहत्या बाहुल्या र... जी 
॥ री 41०८ 
सूर्व्या, चांदवा नभही जर्जर.. उणे शय 
__ तुझ्या आधी अन तुझ्यानंतर फक्त आताया सा 
__ सावल्याच फक्त अन हे अंतर >. 
| दिस विझतो रातही सरते. 


| 

| हिरमुसली जरी वाटेलाही आस असते फक्त तुझ्या ए 
हिरमुसली जरी.. ती वाट अजूनी खुणावते ह 1 याख ा 

| 

| 


जावा जाता आठवांनाही क्षणात तिथे बोळावते 1 आ कड क ल्या 
__ काळजाच्या ठेक्यांनाही साद तुझी सतावते सांग सावल्यांच्याश्रूकिकेखुग . 
एकल्याच त्या वाटेवरती संग कसे हे जगायचे पाऊलखुणा: क्र 


२७ कुणाळ प्रकाश रुद्राके -पुणे 


तुझ्या सावल्यानी पुन्हा रोखले रस्ते. 
जिथे थौबळो मी तिथे ळ॑बळे रस्ते! 


कुठे जात आहे कुठे जायचे होते 
मळा धावणारे इथे भेटळे रस्ते । 


तरी सोबतीने बरी चाळळी झाडे 
उगा सावल्यांच्या घरी धावळे रस्ते. 


तिच्या पायवाटा कशा ओळखू सांगा 2 
इथे पापण्यांनी बघा साचले रस्ते. 


ल. 


* ' धयवा कितीदा तिने हात सोडावा 


किती साद घाळू , कुठे थंबळे रस्ते ? 


वि कू । ॥ 
घड्या काळजाच्या सखे अंथराव्या मी 
तरी पावळंना तुझ्या टोचळे रस्ते. 


शी” 


४ कयावादळाना दिशा कोणत्या होत्या 2 
2... _ “कशाला नकाशे कुणी आखले रस्ते 2 


ह”. दिली वाट ज्याना पुढे जायचे होते 
च्् अशांनीच माझे पुढे कापळे रस्ते! 


॥ 


सुधीर मुळीक - मुंबई 


2200010 ८7005 


_ तीनिघून जाते आणि 

_ मी बघत रहातो सावल्या..... 
। 

| 

_ सावल्या...... तीच्या ... माझ्या....... आमच्या 
| - 

_ तिची सावळी 

: सँततं पाठलाग करणारी, . 


», 


माझी सावळी, 


. वेगवेगळी रुपं घेवून तिळा फसवणारी..... 


तिचा समुद्र, 


_ माझ्या डोळ्यातून सुरू होतो 


' माझ्या श्वासात जन्म घेतो, 

तिचा सूर्य, 

_ म्हणजे माझ्याच काळजातला दाह की.... 
'तिचाचंद्र, 

माझ्या अर्धवट मिटल्या डोळ्याची प्रतिकृती 


. तिचं आकाश, 
माझ्या कवितांनी विणळेळं, 
तिचा तळं, 


_ माझ्या इच्छंची वळयं पेळत भरळेळं. 
तिचा नकाशा, 

माझ्या हस्तरेषंत गुंफळेळा 
_ तिचा पारिजातक, 


_ तिचा वारा, र्‌ 


ग... 


_ माझ्या मनातल्या शब्दांची फुलं पंघरळेळा.... 


माझं 
सुंदर जम खर] 
एक एक रुप, 

एक एक प्रवेश, 
तिच्या आयुष्यात नव 
नवनवे रंग भरतोय, 


पण...... 


क. 


प्रश्न पडतोय 
माझ्या वी 
हिदयाला... 


ठी व्याकूळ झा 


"० केवळ एदळ "प्रेक्षक" 


क. 


"परिक्षक” 222 


(ती निघून जाते आणि 
मी बघत रहातो सावल्या) 
आणि अचानक भानावर येवून 


८ येथे किरणांचा 
वेडावल्या सावल्या 
तिरक्‍्या-फ़रिरक्या कशाही 
- उंडारल्या सावल्या 


जीव ळावून धावल्या 
माझे तुझे करताना 
७420/....3 साबन्या 


मी कुठे आहे एकटा 
या दूरदेशी अंधारळ्यक ह 


न हं गा अर्धवट कथा आणि 
त्यांच्या वर्तमानी सावल्या 


फ़ुळे टवटवीत कागदाची 
त्यांच्या कोमेजल्या सावल्या 
लपवून दूःखे हसतो कळंदर 
त्याच्या बावरल्या सावल्या 


शर्यतीत जगण्याच्या | 


सखामध्ये सामावल्या 


सावल्या 


शब्दात माझ्या मोडू कशा 
या आयुष्यातीळ सावल्या 
अमावस झाल्या कधी 
कधी उन्हातून पावल्या 


खेळल्या मनसोक्त येथे 
वाटल्या ओळखीच्या सावल्या 
कधी पळती पुढे पुढे 

कधी पाठीमागे यहल्या 


प्रकाश येता कुठे गेल्या 
घाबरल्या का सावल्या? 
प्रकाशाच्या पुढे जो री तरं 
त्याच्यामागे सावल्या 


वर्ण नाही , जात नाही 
ना भाषा पाहून वागल्या 


 भेदनाही करत पहा 


काळ्या काळ्या सावल्या 


सुर्य जाता खाली खाली 
पहा कशा रूंदावल्या 
जणू काजळरातीतून 
विरघळळल्या सावल्या 


*. पश्चिमेला बुट्ट लागतो... 
_... पाण्याच्या तवंगाचे 


| . 
ल, *“-“« ती 
मनाच्या तरंगाशी 


जेंव्हा तळ्याकाठी बसतात, 


_ सावल्या जोर करतात 


उन्हाळी मन... 
सायंकाळी माझ्या मनातल्या सावल्या 


अंगभर पाय सोडून... 
तेंव्हा माझा अस्तित्व सुर्य 


प्रस्थापित नाते! 


य] खुणा 
विरळ... *<. 


्र्श्र ट्ञ्र 


"२-4 


सावल्या फेर धरतात.. . 


सावल्यांचे अधिराज्य 
मनाच्या राजपाटावर... 
'मी' कोण > क्र 
अस्तित्व नाकारणारे जीवन.. - 
की 

सावल्यांच्या आधाराने ह 
त्यांच्याच आडोशाने 

जगणारे.. 


एक उन्हाळी मन...॥॥ 


२७ अरुण नंदन- नाशिक 


8 


सोडन सावळीळा पळणार मी कितीसा 2 
केळे तुळा वजा तर उरणार मी कितीसा... 


२. अभिजीत दाते - मुंबई 


बाय ळाख वाचकांसाठी ई चळवळ 


तीन वर्षापूर्वी स्थापन झाळेल्या ई साहित्य प्रतिष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना दिडशेहन अधिक 
पुस्तके विनामुल्य दिळी. मोरया , मीरा, कृष्ण, गुरूदेव रविंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, विंदा करंदीकर, ना. धो. 
महानोर, ग्रेस, नारायण सुर्वे, लोकमान्य टिळक, छत्रपती शिवाजी महाराज असे एकाहून एक सरस विषय 
आम्ही घेतळे. सुमारे ४०० नविन साहित्यिकांना लोकांसमोर आणले. इंटरनेटवर मराठी भाषेतीळ साहित्य 
ळोकप्रिय करण्याची चळवळ हिरीरीने पुढे नेळी. 


प्रेम आणि सोौंदर्याबगेबरच आत्महत्या आणि दहशतवाद अशा विषयावरच साहित्य मांडळ. विनोदाळा 
वाहिळेळं ई-श्टाप देऊन हसवळं. लहान मुळंसाठी बाळनेटाक्षरीची निनिती केळी. शास्त्रीय संगीतासाठी संगीत 
कानसेनचे वर्ग चाळवळे. 


नव्या कवींसाठी एक भकृकम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चाळवळे. तर महाराष्ट्रातीळ किल्याची माहिती 
देणा-या पुस्तिका “दुर्ग दुर्गट भारी” दारे महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर जगातल्या मराठी मंडळींना उभारी दिळी. 
ळाखभर रसिकापर्यंत दर्जेदार साहित्य नियमितपणे विनामुल्य पोचवण्याची आमची परंपराआम्ही अधिक 
जोमाने चाठू ठेवूच. आम्हाला हा उत्साह आणि प्रेरणा देणारी आपळी पत्रेही येत राहूदे. पण मनात एक विचार 
येतो. आपळी वाचकसंख्या फक्त लाखभ्नर ळोकापर्य॑तच मर्यादित का? १२ कोटी मराठी माणसंपैकी निदान १२ 
ळाख वाचकापर्यंत तरी हे विनामूल्य साहित्य पोचळचं पाहिजे असं नाही वाटत आपल्याळा >? आणि त्यासाठी 
काही फार करायची गरज नाही. आपल्या ओळखीच्या १9२ ळोकांची, १२ मराठी ळोकांची ईमेळ आयडी द्याळ>2 
जास्त दिळीत तरी हरकत नाही पण निदान १२ ळोकांची ईमेळ आयडी पाठवा. एक ळाख ळोकांनी जर प्रत्येकी 
१२ आयडी पाठवळे तर ळाखाचे १२ ळाख व्हायळा कितीसा वेळ ळागणार >? बारा ळोकांची मेळ आयडी 
पाठवणा-या वाचकांना आम्ही ई साहित्य प्रतिष्ठानचे पाठीराखे म्हणून मानाचे स्थान देऊ. तुम्हाळा आमच्या 
पुटीळ प्रवासाची कल्पना देत राहू. तुमच्या सुचना मागवत राहू. मार्गदर्शन घेत राहू. आमच्या पुढील प्रवासाचे 
तुम्ही सहप्रवासी असाळ. 


तर होणार ना ई-साहित्य प्रतिष्ठानचे पाठीराखे 22 


फक्त आपल्या खास मराठी मित्र, नातेवाईकांच्या १२ मेळ आयडी खाळीळ पत्त्यावर पाठवा. 


>-<€] 
€९50॥॥/७१॥0॥1.८०॥ 


खात्री बाळगा या मेळ आयडीचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर केळा जाणार नाही. जाहिराती अथवा भळभळत्या 
मेळ पाठवून त्रास देणार नाही. याचा उपयोग केवळ चांगळे मराठी साहित्य पाठवण्यासाठी केळा जाईल. 


:अधिक माहितीसाठी : 
संकेत स्थळ 


1) 


॥/॥///.2५0॥1119/.८0॥1 


फेसबुक 


१ 


॥111075://॥///॥/.10८20001/.८0॥/250॥॥19/ 


नेटाक्षरीच्या या अंकासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे मदत केळेल्या दोस्तीचे सर्व कवी ळेखकांचे आभार ।! 
यातीळ कवितोाचे सर्व हक्क कविच्या स्वाधीन, तसेच वापरण्यात आळेल्या चित्रांचे हक्क चित्रकारंच्या स्वाधीन. 


धन्यवाद ॥ 


